मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे "वर्षा" व मा.उपमुख्यमंत्री 
महोदय यांचे "सागर" या शासकीय निवासस्थानी मान्यवर 
अतिथींसाठी खानपान सेवा पुरवठादाराची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उपुनि-२०२२/प्र.क्र.१९१/२०२२/२१-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०६ एप्रिल, 2023 


प्रस्तावना:- 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या "वर्षा" व मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे "सागर" या शासकीय निवासस्थानी 
मान्यवर अतिथींसाठी खानपान सेवा पुरवठादाराची नियुक्ती करण्यासाठी वार्षिक अंदाजित खर्च रूपये ५.०० कोटी 
इतक्या किंमतीची निविदा ई-निविदा पोर्टलवर तसेच एक राष्ट्रीय स्तरावरील व एक राज्य स्तरावरील 
वर्तमानपत्रात निविदा दिनांक १३/१२/२०२२ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली. त्यानुसार प्राप्त ई-निविदांचे तांत्रिक व 
व्यावसायिक मूल्यमापन केल्यानंतर मे.छत्रधारी कॅटरर्स, मुंबई यांची ई-निविदा पात्र (एल-१) ठरली आहे. त्यामुळे 
छत्रधारी कॅटरर्स यांची निविदा न्युनतम दराची (एल-१) असल्यामुळे सदर निविदा स्वीकारण्याची व पुरवठादाराची 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या "वर्षा" व मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे "सागर" या शासकीय निवासस्थानी 
मान्यवर अतिथींसाठी खानपान सेवा पुरविण्यासाठी मे.छत्रधारी कॅटरर्स, मुंबई यांची न्यूनत्तम दराची (एल-१) 
ई-निविदा स्वीकारण्यात येत आहे. 

२. मा.मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या शासकीय निवासस्थानी अभ्यागंताची संख्या व वर्दळ मोठ्या 
प्रमाणात असल्याने दोन्ही शासकीय निवासस्थानी खानपान सेवा पुरविण्यासाठी स्वंतत्र पुरवठादाराची नियुक्‍ती 
करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या निवासस्थानी खानपान सेवा पुरविण्यासाठी 
मे. छत्रधारी कॅटरर्स (एल-१) यांची दि. १० एप्रिल, २०२३ ते दि. ९ एप्रिळ, २०२५ या दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

३. एल-३ निविदाकाराने (श्री. सुखसागर हॉस्पीटॅलिटी) wed मा.मुख्यमंत्री महोदयाच्या शासकीय 
निवासस्थानी एल-१ च्या दराने खानपान सेवा पुरविण्यास इच्छूक असल्याचे संमती पत्र दिलेले आहे. तसेच एल-२ 
निविदाकारास (श्रीदेवी हॉस्पीटॅलीटी)याबाबतची इच्छुकता विचारण्यात आली असता एल-२ निविदाकाराने एल-१ 
निविदाकाराचे दर अतिशय कमी असल्यामुळे एल-१ च्या दराने खानपान सेवा पुरविण्यास इच्छुक नाही असे 
कळविले आहे. त्यामुळे मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या शासकीय निवासस्थानी खानपान सेवा पुरविण्यासाठी एल-३ 
निविदाकाराने केलेल्या विनंतीचा विचार करुन एल-३ निविदाकाराची (श्री सुखसागर हॉस्पीटॅलीटी) एल-१ च्या 
दराने दि. १० एप्रिल, २०२३ ते दि. ९ एप्रिळ, २०२५ या दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

४. मे. छत्रधारी कॅटरर्स (एल-१) यांची निविदा स्विकारण्यात आल्यामुळे त्यांनी निविदेत नमूद केलेल्या 
पुढीलप्रमाणे दरानुसार उपरोक्‍त दोन्ही पुरवठादारास खानपान सेवा पुरविणे बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः उपुनि-२०२२/प्र.क्र.१९१/२०२२/२१-अ 


दरपत्रक 
SR. Rate of Central 

NO. FOOD ITEMS Caterers(Rupee) 

ANNEXURE A (Gen.food Items) 
१ | Tea (with milk) (924 ml) 92.000 
2 | Coffee (924 ml) 43.000 
3 | High Tea (Pestry/Sweet, kaju-badam, Sandiwitch, Wafer, (90,000 
४ | Various cold drinks (240/300 ml) 44.000 
4 | Dahi misal (१०० gm) 44.000 
& | Idli (2 no) 22.000 
Vada sambhar (2 no) /Tomato Omlet 2¢.000 
Potato Vada (२ no) 219.000 
Dahi vada (2 no) 44.000 
१० | Sabudana Vada (2 no) /Sabudana khichadi (७५ gm) 44,000 
११ | Kachori (७५ gm) 44,000 
१२ | Veg cutlet (2 no) 44.000 
93 | Upama/Sheera/(Poha) 2§.000 
48 | Sada Dosa 94.000 
१५ | Masala Dosa (७५ gm) 20,000 
१६ | Uttappa (७५ gm) 44,000 
१७ | Veg Sandwich १८.००० 
१८ | Cheese sandwich १८.००० 
१९ | Chicken Sandwich 20,000 
20 | Veg Sandwich Grilled 20,000 
२१ | Cheese sandwich Grilled 20,000 
22 | Chicken Sandwich Grilled 22.000 
23 | Wafers (७५ gm) १०,००० 
२४ | Bhaji/Mix bhaji/Pakoda (७५ gm) 42.000 
24 | Biscuits 44,000 
२६ | Dry fruits/ Cashew nut (७५ gm) 24.000 
Pineapple Sheera/Moong Halawa/Gajar Halawa/ Gulabjamun (2 20,000 

२७ | no) Rasgulla (2 no) 

२८ | Veg Soup १८.००० 
28 | Chicken Soup 20,000 
30 | Pav Bhaji 22.000 
39 | Aloo Palak 44.000 
32 | Paneer Matar 42.000 
33 | Methi Besan 44.000 
३४ | Veg Biryani 24.000 
34 | Chicken/Mutton Biryani 34,000 
३६ | Veg Fried Rice 20,000 
39 | Non veg Fried Rice 28.000 
3¢ | Veg Thali (Full) 84.000 
38 | NonVeg Thali (Full) ९८.००० 
४० | Veg Exe Buffet (Soup, Starter, Main Course,Roti, Dal, Rice, १६०.००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः उपुनि-२०२२/प्र.क्र.१९१/२०२२/२१-अ 


Salad, Sweets and Fruits) 
NonVeg Exe Buffet (Soup, Starter, Main Course,Roti, Dal, Rice, 404.000 
४१ | Salad, Sweets and Fruits) 
82 | Bisleri ५००॥॥/१०००॥॥ 40,000 
63 | Fruit Dish 44.000 
४४ | Fruits Salad १५.०० 
Total 9336 
ANNEXURE B ( Occaisionally Needed Spl.Food Items ) 
१ | Spl Veg Buffet Lunch 324.00 
2 | Spl Breakfast buffet ४५.०० 
3 | Spl Veg buffet dinner १६०.०० 
४ | | tea Coffee and spl Snacks ५०.०० 
६ | Spl Non veg buffet dinner १६०.०० 
६ | VIP Spl Snacks ४०.०० 
७ | Spl Mix fruits basket २०.०० 
Spl Peda १५.०० 
Modak १८.०० 
१० | Spl Buffet VIP hi tea 400,00 
११ | Spl Break fast ४०.०० 
१२ | Spl Veg dinner 400,00 
93 | Masala Dudh १५.०० 
१४ | Spl Non-Veg dinner 990,00 
१५ | Spl Veg Hi tea buffet ५०.०० 
१६ | Non-veg lunch thali full (buffet) 490,00 
49 | Non Veg buffet lunch 924.00 
१८ | Spl Veg Non and Non Veg buffet dinner 340.00 
१९ | Spl Lunch box 9424.00 
20 | VIP Veg Spl lunch 920,00 
२१ | Spl Non-veg lunch 404,00 
22 | Tea Cup and Cookies 33.00 
23 | Ukdi Modak १५.०० 
२४ | Kaju Modak १८.०० 
२५ | Exotic Fresh Fruits 20.00 
२६ | Masala tea /coffee/Green tea १४.०० 
२७ | Samosa/Patti samosa/corns/ Ms. Idli/ Punjabi Samosa/Paneer १५.०० 
Dhokla/Kachori 
2¢ | Rashmailai १८.०० 
२९ | Kothimbir Vadi १५.०० 
Total 2339 
ANNEXURE A (Gen.food Items) १३३६ 
ANNEXURE B (Spl.Food Items) 2331 
Total ३६६७ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः उपुनि-२०२२/प्र.क्र.१९१/२०२२/२१-अ 


निवासस्थानी मान्यवर अति्थींसाठी खानपान सेवा पुरविण्यासाठी शासन व मे.छत्रधारी कॅटरर्स, मुंबई व 
श्री. सुखसागर हॉस्पिटॅलीटी, मुंबई यांचेमध्ये दि. १० एप्रिल, २०२३ ते दि. ९ एप्रिल, २०२५ या दोन वर्षाच्या 
कालावधीसाठी करार करण्यात येईल. करारनाम्यातील अटी व शर्ती पुरवठारास बंधनकारक असून त्याचे 
उल्लंघन झाल्यास सदर कंत्राट कोणतीही पूर्वसूचना न देता रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. तसेच 
करारनामा नोंदणीकृत करुन आवश्‍यकती नोंदणी फी/मुद्रांक शुल्क भरण्याची जबाबादारी कंत्राटदाराची 
राहील. 
& मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या शासकीय निवासस्थानी खानपान सेवा पुरविण्यासाठी होणारा 
वार्षिक अंदाजित खर्च रु. ३.५० कोटी असून या अनुषंगाने श्री सुखसागर हॉस्पिटॅलीटी, मुंबई यांना नोंदणी 
फी/मुद्रांक Bow भरावी लागेळ तसेच सदर मुल्याच्या ३ Cah इतकी अनामत रक्‍कम बँक गॅरटीच्या स्वरुपात 
शासनास आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत सादर करावी लागेल 
9 मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या शासकीय निवासस्थानी खानपान सेवा पुरविण्यासाठी होणारा 
वार्षिक अंदाजित खर्च रु. १.५० कोटी असून या अनुषंगाने मे.छत्रधारी कॅटरर्स, मुंबई यांना नोंदणी फी/मुद्रांक 
शुल्क भरावी लागेळ तसेच सदर मुल्याच्या ३ टक्के इतकी अनामत रक्कम बँक गॅरटीच्या स्वरुपात शासनास 
STRAT दिनांकापासून 94 दिवसाच्या आत सादर करावी लागेल 
८ मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या "वर्षा" व मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे "सागर" या शासकीय 
निवासस्थानाचे नियंत्रक निवासव्यवस्था हे कॅटरींग सेवेशी संबंधीत सर्व प्रकरणे हाताळण्यासंदर्भात सक्षम 
प्राधिकारी राहतील व विशेष महत्वाच्या प्रसंगी आवश्‍यकतेनुसार, वर्षा व सागर निवासस्थानी बाहेरुन अथवा 
अन्य पुरवठादाराकडून खाद्यपदार्थ मागविणे अथवा खाद्यपदार्थ पुरविण्याच्या सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी 
सक्षम प्राधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. या पदार्थांचे दर/दर्जा/प्रमाण हे सक्षम प्राधिकारी 
निश्चित करतील 
९ मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या "वर्षा" व मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे "सागर" या शासकीय 
निवासस्थानी चालविण्यात येणाऱ्या उपाहारगृहाच्या जागेच्या भाड्याची आकारणी, वीज व पाणी बिलाची 
आकारणी शासन निश्चित करेल त्याप्रमाणे असेल. 
१०. मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या "वर्षा" व मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे "सागर" या शासकीय 
निवासस्थानी उपहारगृह चालविण्यासाठी अनुक्रमे श्री. सुखसागर हॉस्पिटॅलिटी, मुंबई व मे.छत्रधारी कॅटरर्स, 
मुंबई यांना वापरावयास देण्यात येणाऱ्या खोल्यांचे भाडे, वीज व पाणी यांचे भाडे कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विकास (इलाखा शाहर), मुंबई यांचेकडे शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार अनुक्रमे 
श्री. सुखसागर हॉस्पिटॅलिटी, मुंबई व मे.छत्रधारी कॅटरर्स, मुंबई यांनी अदा करावे. 
११. मान्य केलेल्या APART अन्य दराने अन्न पदार्थाचा पुरवठा केल्यास त्याबाबतचे देयक मंजूर 
करण्यात येणार नाही. 
१२. मा.मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या शासकीय निवासस्थानी खानपान सेवा पुरविण्यासाठी 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सध्याच्या सेंट्रल कॅटरर्स, मुंबई यांची मुदत दि. १७ जानेवारी, २०२३ रोजी संपुष्टात 
आली आहे. तथापि, नवीन पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्यामुळे 
दरम्यानच्या दि.१८ जानेवारी, २०२३ ते दि.९ एप्रिल, २०२३ या कालावधीचे सेंट्रल कॅटरर्स यांचे देयक अदा 
करण्यात येईल. 
१३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४०६१७५६५९९९०७ असा आहे. सदर आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS SANDUJI 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. a 35 


दे.सां.भगुरे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति,१) मे.छत्रधारी कॅटरर्स, बी/६०१, साईनाथ अपार्टमेंन्ट, नवघर रोड,टाटा कॉलनी जवळ,मुलुंड (Y) 
मुंबई-४०० ०८१. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः उपुनि-२०२२/प्र.क्र.१९१/२०२२/२१-अ 


२) श्री. सुखसागर हॉस्पिलिटी, मयुर अर्पामेंट, हाऊस नं.१०६८, शॉप नं.३/४, सेक्टर ५, कोपरखैरणे, 
नवी मुंबई-४००७०९. 
प्रत, 
१. महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

२. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय,मुंबई. 

3. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. आहरण व संवितरण अधिकारी, कार्यासन-२१, रोख शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई-३२. 

५. सेंट्रल कॅटरर्स, Wades चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई 

६. उपसचिव (आस्थापना), मुख्यमंत्री सचिवालय यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी उपाहारगृहाच्या 

अनुषंगाने आवऱ्यक त्या नोंदवह्या ठेवण्याबाबत तसेच नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत 
उपाहारगृहाच्या खर्चावर योग्य ते नियंत्रण ठेवण्याबाबत निवासी स्वीय सहायकांना सूचना द्यावी. 

७. उप सचिव (आस्थापना), उपमुख्यमंत्री कार्यालय यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी उपाहारगृहाच्या 
अनुषंगाने आवऱ्यक त्या नोंदवह्या ठेवण्याबाबत तसेच नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत 
उपाहारगृहाच्या खर्चावर योग्य ते नियंत्रण ठेवण्याबाबत निवासी स्वीय सहायकांना सूचना द्यावी. 

८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (इलाखा TE), विकास भाग इमारत, तिसरा मजला, जुने 

जकात घर, फोर्ट, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे शासकीय निवासस्थान वर्षा 
व मा.उपमुख्यमंत्री यांचे शासकीय निवासस्थान सागर येथे चालविण्यात येणाऱ्या उपाहारगृहाच्या जागेच्या 
भाडयाची आकरणी, वीज व पाणी बिलाची निश्चित वेळेत वसुली करण्यात यावी. 

९. निवडनस्ती/ का.२१-अ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


